मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, 
कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये 
आवर्यक त्या अनिवार्य निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, 
शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले 
करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, 
राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व 
प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती 
पात्र व्यक्‍तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे 
जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी 
निवृत्त न्यायमुर्ती यांचे अध्यक्षतेखाली समिती 
स्थापण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/१६-क 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा : 
१) महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण व समाजकल्याण विभागाचा दि.१३ ऑक्टोबर, १९६७ रोजीचा शासन 
निर्णय 
२) महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० 
३) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभागाचा दि.१ जून, 
२००४ रोजीचा शासन निर्णय 
४ महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभागाची दि.१ सप्टेंबर, २०१२ रोजीची 
अधिसूचना 
५) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे दि.२८ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीचे 
परिपत्रक 
६) समक्रमांकीत दि.२९ मे, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय 
प्रस्तावना : 


राज्यातील मागासवर्गीय व्यक्‍तीस जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन हे वाचा येथे 
नमूद अ.क्र.२ येथील महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग 
व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० नुसार 
करण्यात येते. त्याअंतर्गत वाचा येथे नमूद अ.क्र.४ येथील शासन अधिसूचना दि.१ सप्टेंबर, २०१२ अन्वये महाराष्ट्र 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे 
प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र 
देण्याची कार्यवाही करण्यात येते. 


राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची यादी वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील शासन निर्णय दि.१३ ऑक्टोबर, 
१९६७ अन्वये निर्गमित केळेली आहे. यामध्ये अ.क्र.८३ वर कुणबी जातीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील इतर 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यादीत सुधारणा करण्याबाबत वाचा येथे नमूद अ.क्र.३ येथील शासन निर्णय दि.१ जून, २००४ 
रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अ.क्र.८३ वरील कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मराठा-कुणबी व 


शासन निर्णय क्रमांकः मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३/१६-क 


कुणबी-मराठा यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी होत असलेल्या 
तक्रारींच्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी वाचा येथे नमूद अ.क्र.५ येथील दि.२८ 
फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्र.३ अन्वये कु, कुण-कुणबी इत्यादी अशा जुन्या नोंदींची इतर पुराव्याश्ी सुसंगतता तपासून जातीचे 
प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत योग्य निर्णय सक्षम प्राधिका-याने घ्यावा, असे प्रतिपादन करण्यात आलेले आहे. 
सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.४ अन्वये जुन्या कागदपत्रातील जातीच्या नोंदी, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी 
महत्त्वाचे पुरावे ठरतात असे निःसंदिग्धपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. 


राज्याच्या मराठवाडा विभागात मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र 
मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा 
जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी अभ्यासाअंती शासनास शिफारशी करण्यासाठी 
अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे अध्यक्षतेखाली वाचा येथे नमूद अ.क्र.६ येथील दि.२९ मे, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 


तथापि, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या 
विषयास अनुलक्षून अंतिम करावयाची कार्यपध्दती प्रशासकीय व वैधानिक दृष्टीने सुयोग्य होण्यासाठी अधिक प्रभावी 
उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


मराठा समाजातील ज्या व्यक्‍तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली 
असेल अशा व्यक्‍तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य 
अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल, तर अशा व्यक्‍तींनी सादर 
केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र 
देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवऱ्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, 
तपासणीअंती पात्र व्यक्‍तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित 
करण्यासाठी मा.न्यायमुर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास 
याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


हिन मा.न्यायमुर्ती श्री संदीप शिदे (निवृत्त) अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग सदस्य 
३ | प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग सदस्य 
४ । संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य 
५ | विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग सदस्य सचिव 


२. इतर प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांना आवश्‍यकतेनुसार समितीच्या 
बैठकींना आमंत्रित करण्यात यावे. 
३. समितीची कार्यकक्षा - समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 


अ) मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्‍तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात 
प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्‍तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर 
केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३ /१६-क 


निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व 
प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र 
पात्र व्यक्‍तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करणे. 

ब) प्रस्तुत समितीचे कामकाज सुलभपणे पार पाडण्यासाठी वाचा येथे नमूद अ.क्र.६ येथील दि.२९.५.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेली समिती या समितीस सहाय्य करेल. 


४. समितीचा कार्यकाळ- प्रस्तुत समितीने एक महिन्यात अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०७१५०८१३४२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SUMANT NAMDEORAO BHANGE 
S U M A NT IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
महाराष्ट्राचे Ta राज्यपाल जयपाल याच्या आदेझानुसार सार व नावाने 2.5.4.20=17b7f71196a30f5dadd3859d04bf654ed8b2dd1177972 
ष्ट्र J N AM D EO RAO 936deS6dcefe4daa38e, postalCode=400032, st=Maharash 
ialNumber=1FB1B48850CC3E5A74179F 14C10EC607D89BEA3 
022F75E225829CC7525E64558, cn=SUMANT NAMDEORAO 
BHANGE a 
Date: 2023.09.07 15:35:28 +05'30' 


प्रत, 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.उप मुख्यमंत्री (गृह, विधि व न्याय) यांचे सचिव 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव 

मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा 

७ सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य 

८) मा.न्यायमुर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) 

९) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

१०) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) 

१२) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद) 

१३) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

१४) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद/जालना/बीड/उस्मानाबाद/नांदेड/लातूर/परभणी/हिंगोली 

१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१ 


AD 


3 


oC 


Cc 
ae 
Yo we ee CVO LSC asia 


८४) 


१६) आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे 

१७ आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१८) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
१९) निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


